राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २०२१- 
२२ मध्ये करावयाच्या प्रसिध्दी व जनजागृती 
उपक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः आयईसी २०२२/प्र.क्र. ०३/आरोग्य-३ 


१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 


लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०२२. 
वाचा : 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक - मावज २०१६/प्र.क्र.३९७/३४, दि.०५.०१.२०१७ 


ष्ऱ“ 


२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक - मावज २०१७/प्र.क्र.१५३/३४, दि.२१.०७.२०१७ 


— 


३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक - मावज २०२१/प्र.क्र.१२६/३४, दि.१३.०८.२०२१ 


— 


४) उपसंचालक, आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- उसंआसे / 


— 


राआशिवसंवि/नियोजन-।॥१॥-॥॥ 29-22/999§§-§ 8/2029, दिनांक-१३.१२.२०२१. 


प्रस्तावना: 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आयईसी प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (पीआयपी) २०२१-२२ या 
वर्षातील विभागातंर्गत आरोग्य संस्थासाठी व संवाद विषयक प्रशिक्षण सदर कार्यक्रम विभागातंर्गत असल्याने 
राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांच्या प्रसिध्दी व जनजागृतीचा उपक्रम आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२२/प्र.क्र.३/आरोग्य->३ 


शासन निर्णय: 


(पीआयपी) २०२१-२२ नुसार खाळील उपक्रमांच्या अंमलबजावणीस आणि त्यासाठी आवश्‍यक अनुदान 


रु.१७५६.४० लाख (रुपये सतरा कोटी छपन्न लाख चाळीस हजार फक्त) इतक्या रकमेस खर्च करण्यास 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत केंद्र शासनाकडून मंजूर आयईसी प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


Programme wise Budget under NHM for Approved IEC PIP २०२१-२२ 


Sr. | FMRCode । कार्यक्रमाचे नाव प्रस्तावित मिडीया प्रस्तावित ऐकुण निधी 
No. निधी (रु | (रु लाखात) 
लाखात) 
i 99.8.9 माता आरोग्य आकाडावाणी २०.४० २३.४० 
(Maternal Health) 
टीव्ही स्क्रोल ३.० 
दूरदर्शन सह्याद्री ५०.४० ७९.७० 
आकाडावाणी २३.५५ 
बाल आरोग्य (७0 | ५ टीव्ही स्पॉट अनुवाद | ३.७५ 
2 ।११.५.१ Health)  अनिमिया | करणे 
मुक्‍त ANG ८ रेडिओ जिंगल अनुवाद | २.० 
करणे 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२२/प्र.क्र.३/आरोग्य-३ 


Sr. | FMRCode । कार्यक्रमाचे नाव प्रस्तावित मिडीया प्रस्तावित ऐकुण निधी 
No. निधी (रु | (© लाखात) 
लाखात) 
बाळ आरोग्य इतर | ऑडओ जिंगल २.० 
3 ।११.५.२ (Other Child Health) a 
जंतनाशक 
आदिवासी भाषेत आरोग्य | ३.० 
शिक्षण साहित्य बाबत 
कार्यशाळा 
आदिवासी भाषेतील | ५.० 4 
vs | 99.4 y बाल आरोग्य इतर 88.25 
साहित्य तयार करणे 
बनर्स आदिवासी भाषेत २८.२५ 
एसीपी बोर्ड ५७.०० 
दूरदर्शन सह्याद्री १८.३० 
आकाठावाणी २५.५० 
वृत्तपत्र जाहीरात ३०.२२४ 
कुटुंब कल्याण (Family 
ye खाजगी टीव्ही चॅनल्स ४५.०० व्य 
Planning) क 
शासकीय होर्डिग्ज २२.० 
डिजीटल वॉल पेंटींग ३८.७० 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२२/प्र.क्र.३/आरोग्य-३ 


Sr. | FMRCode । कार्यक्रमाचे नाव प्रस्तावित मिडीया प्रस्तावित ऐकुण निधी 
No. निधी (रु (रु लाखात) 
लाखात) 
मासिक पाळी स्वच्छता | दूरदर्शन सह्याद्री ८.५४ 
योजना PMHS द 
६ ।११.७.१ oe 
मासिक पाळी स्वच्छता | शासकीय elfen ७.७० 
७ | 99.9.3 योजना इतर PMHS mee 
(Other) 
दूरदर्शन ५१.२४ 
डिजीटल वॉल पेंटींग १८९.०० 
नियमित लसीकरण 
आकाठावाणी वाण 
क Neaaseees Routine आकाडावाणी ७१.४० ४४८.३० 
Immunization) खाजगी एफएम वाहिनी ६०.०६ 
एसीपी बोर्ड ७६.६० 
सीएसओ पार्टनर्स करिता | ०.५० 
संवेदनीकरण कार्यशाळा 
जिविमाअ व माहिती | 2.0 
नियमित लसीकरण a 2.40 
९ | 99.2.2 अधिकारी यांची * 
इतर 
एसबीसीसी बाबत 
कार्यशाळा 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२२/प्र.क्र.३/आरोग्य-३ 


Sr. | FMRCode । कार्यक्रमाचे नाव प्रस्तावित मिडीया प्रस्तावित ऐकुण निधी 
No. निधी (रु (रु लाखात) 
लाखात) 
प्रसवपूर्व गर्भलिंग | खाजगी टीव्ही चॅनल्स  । ३६.०० 
fl 99.2.9 निदान कायदा ——— ecole 
शासकीय होर्डिग्ज १२.१० 
PCPNDT 
रक्‍तसंक्रमण व | खाजगी एफएम वाहिनी । ८.४० 
रक्‍तविषयक आजार १६.९० 
व ११.१०.१ आकाडावाणी ८.५० न 
(Blood Services & 
Disorders) 
वृत्तपत्र FA जाहीरात षु 
राष्ट्रीय कर्णबधिरत्व वृत्तपत्र जाहीरात १५.११ 
१२ | ११.११.१ प्रतिबंध व नियंत्रण oe 
कर्णबधीरत्व दिन साजरा | 2.0 
कार्यक्रम (NPPCD) ay 
wee} 3.०० 
राष्ट्रीय पॅलेटिव्ह ४.८० 
१३ | 99.92.9 
केअर कार्यक्रम NPPC | फोल्डर्स १.८० 
स्टडी जिल्ह्यांना ५.७६ 
आरोग्य दिन साजरा | १.०४ 
राष्ट्रीय आयोडिन ay 
१४ | ११.१४.१ न्युनता विकार Gee 
(NIDDCP) 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२२/प्र.क्र.३/आरोग्य-३ 


Sr. | FMRCode । कार्यक्रमाचे नाव प्रस्तावित मिडीया प्रस्तावित ऐकुण निधी 
No. निधी (रु | (© लाखात) 
लाखात) 
राष्ट्रीय किटकजन्य | खाजगी एफएम वाहिनी व | १४.३० 
आजार नियंत्रण | आकाडावाणी १४.३० 
१५ | ११.१५.१ 
कार्यक्रम हिवताप 
(NVBDCP - Malaria) 
डेंगू व चिकूनगुनिया सार्वजनिक ठिकाणी | २७.०० 
होर्डिंग्ज & 
१६ | 99.94.2 (Dengue & होडिंग्ज pont 
Chikungunya) बॅनर्स as 
शासकीय होडिंग्ज & & 
१७ | 99.94.3 जेई WE) शासकीय होर्डिग्ज ९.५० ९.५० 
वृत्तपत्र जाहीरात १५.११ 
खाजगी एफएम वाहिनी | २४.०० 
शासकीय होर्डिंग्ज १७.६० 
डिजीटल वॉल पेंटींग ष्‌ 
राष्ट्रीय क्षयरोग | डिजीटल वॉल पेंटींग १८.५० 
का की १५९.३१ 
१८ | 99.90.9 निर्मुलन कार्यक्रम क  ्ा  व्ला 
(RNTCP) 
MSRTC LED स्क्रीन २१.६० 
गँट्रीज २०.० 
Ura व डिजीटल | २०.० 
मिडीया 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२२/प्र.क्र.३/आरोग्य-३ 


Sr. | FMRCode । कार्यक्रमाचे नाव प्रस्तावित मिडीया प्रस्तावित ऐकुण निधी 
No. निधी (रु | (रु लाखात) 
लाखात) 
राष्ट्रीय अंधत्व खाजगी टीव्ही चॅनल्स २०.०० 
१९ | ११.१८.१ नियंत्रण कार्यक्रम ३9४१९ 
NPCB 
आकाडावाणी ११.९० 
मानसिक आरोग्य दिन | 3.00 
साजरा करणे 
राष्ट्रीय मानसिक | खाजगी टीव्ही चॅनल्स ३१.५० 
२० | ११.१९.१ आरोग्य कार्यक्रम ८०.५१ 
(NMHP) दूरदर्शन सह्याद्री १६.०० 
वृत्तपत्र जाहीरात १५.११ 
बुकलेट ३.०० 
राष्ट्रीय मानसिक | मोबाईल चित्ररथ १९.३८ 
आरोग्य कार्यक्रम च तर 
२१ | ११.१९.२ शासकीय होडिंग्ज ७.८१ 
(NMHP) Awareness 
generation 
राष्ट्रीय वृध्दापकाळ | आकाशवाणी ११.९० 
२२ | ११.२०.१ शुश्रुषा कार्यक्रम ३१.९० 
बस शेल्टर २०.०० 
(NPHCE) 
२३ | 99.29.9 राष्ट्रीय तंबाखु दूरदर्शन १०.९८ ९१.८३ 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२२/प्र.क्र.३/आरोग्य-३ 


Sr. | FMRCode । कार्यक्रमाचे नाव प्रस्तावित मिडीया प्रस्तावित ऐकुण निधी 
No. निधी (रु | (© लाखात) 
लाखात) 
नियंञण कार्यक्रम खाजगी टीव्ही चॅनल्स ३६.०० 
(NTCP) 
एअरपोर्ट डिजीटल | १८.८५ 
डिस्ल्पे बोर्ड 
बस ]ोल्टर २०.०० 
तंबाखु विरोधी दिन | ६.०० 
साजरा करणे 
आकाडावाणी १७.०० 
राष्ट्रीय कर्करोग, | पॉली विनायल बोर्ड १५.०० 
मधुमेहा, हद्य व 
एअरपोर्ट डिजीटल । १७.३४ 
रक्‍तवाहिन्या विषयक ५७.३४ 
२४ | 99.22.9 डिस्ल्पे बोर्ड ; 
आजार व पक्षाघात 
प्रतिबं फिट महाराष्ट्र साठी | ५.०० 
ध कार्यक्रम 
क्रिएटीव्ह तयार करणे 
(NPCDCS) 9 
फिट महाराष्ट्र दिन | 3.00 
साजरा करणे 
वृत्तपत्र जाहीरात १५.१० 
राष्ट्रीय कर्करोग, q 
नधा मधुमेहा, हद्य व | खाजगी एफ एम वाहिनी | २०.०२ ८६.४४ 
रक्‍तवाहिन्या विषयक 
आजार व पक्षाघात | दूरदर्शन सह्याद्री ७.३२ 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२२/प्र.क्र.३/आरोग्य-३ 


Sr. | FMRCode । कार्यक्रमाचे नाव प्रस्तावित मिडीया प्रस्तावित ऐकुण निधी 
No. निधी (रु (रु लाखात) 
लाखात) 
प्रतिबंध कार्यक्रम | युथ कँपेन २४.०० 
(NPCDCS) 3 
बसडोल्टर २०.०० 
इनोव्हेटीव्ह आयईसी | महा आरोग्य फिल्म | १०.०० 
/ बीसीसी स्टॅटेजीज | फेस्टिवल हह 
२६ | 99.28.2 
Innovative IEC/ BCC 
Strategies 
वृत्तपत्रात जाहीरात १५.१० 
राष्ट्रीय मौखिक 
षु 
२७ |११.२४.४.२ ।आरोग्य कार्यक्रम दूरदर्शन सह्याद्री ह १० 
oe टीव्ही Giles 3.00 
पॉली विनायल बोर्ड २०.० 
गुणवत्ता सूधार 
२८ | ११.२४.४.५ ह acd 
उपक्रम NQAP शासकीय होर्डिग्ज ८.८० 
इतर प्रसिध्दी (टोल | रेल्वे स्टेशन एलईडी १५.५५ १५.५५ 
२९ |११.२४.४.९ * 
फ्री १०४ प्रमोशन) 
मोबाईल हेल्थ प्रोजेक्ट  । ३०.०० 
पथदायी प्रकल्प ar 
बेस्ट प्रॅक्टीसेस BAS | 3.00 ४३.०० 
३० | ११.२४.४.९ Documentation — of : 
इनोव्हेशन रिपोर्ट 
Best Practices हणतच 
soso पार्टनरश्ीप | १०.०० 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२२/प्र.क्र.३/आरोग्य-३ 


Sr. | FMRCode । कार्यक्रमाचे नाव प्रस्तावित मिडीया प्रस्तावित ऐकुण निधी 
No. निधी (रु | (© लाखात) 
लाखात) 
आपत्कालीन वैद्यकीय | दूरदर्शन २४.४० २४.४० 
३१ | 99.28.88 
सेवा MEMS 
क्रिएटीव्ह - व्हिडीओ ऑडिओ प्रिंट/ ट्रान्सलेडान / डबींग इ. ३६.७५ 
२३२ 
एकुण १७५६.४० 
२. वर नमूद विविध उपक्रमांसाठी आवश्‍यक रु.१७५६.४० लाख इतका खर्च सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता 


मंजूरी असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) जनजागृती कार्यक्रम अंतर्गत मंजुर निधीमधून भागविण्यात 


यावा. 


३. जाहिरात वितरण धोरणानुसार दर्शनी जाहिराती या जनजागृती माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
मार्फत करण्यात येतात व आरोग्य संस्था विषयक व संवाद प्रशिक्षण इ.उपक्रम आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत 
राबवत असल्याने सदर उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्याकरीता महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय, मुंबई यांच्या मान्यतेची आव्यकता नाही. 

४. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत विविध आरोग्य विषयक उपक्रमांविषयीची जनजागृतीबाबतची देयके 
अदा करण्यापुर्वी दुरचित्रवाणी, रेडीओ, वृत्तपत्रे, जाहिरात फलक, रेल्वे डिस्प्ले, पीव्हीसी बॅनर्स इ.विविध 
प्रसिध्दी साधनांव्दारे संबंधीत सर्व उपक्रमांअंतर्गत मंजुर केलेल्या जाहिरातींची संख्या व प्रत्यक्ष प्रदर्शित केलेली 
संख्या बरोबर असल्याबाबत खात्री करुन घेण्यासाठी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान, मुंबई यांनी व्यवस्था तयार करावी. तद्रंतरच देयक अदा करणेबाबत पुढील कार्यवाही करावी. 
षु. सदर उपक्रमास महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई यांनी दि.०३.१२.२०२१ च्या 
माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीने मान्यता देण्यात आली आहे. 
द्र सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ 


सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग पहिला, उपविभाग-दोन मधील 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२२/प्र.क्र.३/आरोग्य-३ 


अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१११३३३५८२४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


न Digitally signed by Roshani 
Ro S h a al | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | Nn es h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 


=) Health D t t 
Kadam 2412090000... 


+05'30 
(रो. दि. कदम -पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल-१/ 2, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
५. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन)आरोग्य सेवा, मुंबई. 
६. उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 
९. अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कु.क./अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


